Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २५ ] गुरुवार ते बुधवार , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-१० 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-१५ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कावि - अ.का - उपजि - भूसं ( लसिका ) -२०७-२०२० : 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून विशेष भूसंपादन अधिकारी , कंत्राटी क्र . ३ , जिगांव प्रकल्प जि.का. 
बुलडाणा यानी त्यांचे पत्र क्र . अका - ३ - जिप्र - १३०-२०१८ , दिनांक २३ मार्च २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 
अ . - एक -१ ( १५५३ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र " 

म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सिं.का. ) , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२-२००८-२००९ , मौजे भास्तन , तालुका - शेगांव , जिल्हा बुलडाणा . 


गट क्रमांक 


वहीती 


पोट खराब 


एकूण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


२१ ९ 


० 


२१ ९ 


०६३ 


००३ 


०६६ 


२ 


१८४ 


००८ 


१ ९ २ 


२७१ 


०११ 


२८२ 


३ 


१२ ९ 


०२५ 


१५४ 


१०१ 


१०३ 


४ 


१०१ 


१०३ 


4 ५ 


० ९ ७ 


० १४ 


१११ 


०८० 


००१ 


० ८१ 


६ 


२६६ 


००६ 


२७२ 


० ७६ 


००५ 


०८१ 


७ 


१८१ 


००६ 


१८७ 


०४६ 


000 


०४६ 


९ 


०५६ 


००० 


० ५६ 


१० 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


० १३ 


000 


०१३ 


११ 


०४१ 


००० 


० ४१ 


० ५४ 


००० 


०५४ 


१२ 


१०८ 


000 


१०८ 


१३ 


०६१ 


००० 


०६१ 


१४ 


२०४ 


२०६ 


४8 


१५ 


०३५ 


000 


०३५ 


१६ 


०१५ 


० १५ 


88 


१७ 


० २४ 


000 


०२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे . 
आर 


हे . आर 


हे . आर 


१८ 


०६४ 


००० 


०६४ 


१ ९ 


०२१ 


००० 


०२१ 


१३७ 


००६ 


१४३ 


२४ 


820 


००० 


० ८ ९ 


४२ 


० ८६ 


०३६ 


१२२ 


११६ 


० ०४ 


१२० 


१०० 


80 ० 


१०४ 


४३ 


१ १४ 


००४ 


१ १८ 


१२० 


80 o 


१२४ 


०६८ 


००० 


०६८ 


88 


०१६ 


००० 


०१६ 


०३७ 


० 


08 o 


५६ 


१६१ 


० ०३ 


१६४ 


१० ९ 


००१ 


११० 


५७ 


१५२ 


००३ 


१५५ 


१० ९ 


० ०१ 


१ १० 


५८ 


bĆ Ć 


००० 


२२१ 


११ ९ 


००४ 


१२३ 


६ ९ 


०८८ 


००४ 


० ९ २ 


७० 


१८७ 


००७ 


१ ९ ४ 


७१ 


०६१ 


००० 


०६१ 


७२ 


११ ९ 


000 


११ ९ 


० ७८ 


००३ 


०८१ 


७३ 


० ८४ 


००३ 


०८७ 


०७० 


००१ 


०७१ 


०७८ 


००३ 


०८१ 


800 


०३२ 


००२ 


०३४ 


० ९ २ 


००० 


० ९ २ 


० ९ २ 


००० 


० ९ २ 


८२ 


० ९ २ 


००० 


० ९ २ 


० ९ २ 


००० 


० ९ २ 


० ९ २ 


००० 


० ९ २ 


८३ 


१५३ 


००३ 


१५६ 


८४ 


१५८ 


००४ 


१६२ 


० ५० 


००१ 


०५१ 


८६ 


| 


० ५४ 


००० 


० ५४ 


८७ 


० ४२ 


० ०२ 


० ४४ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची - एक - चालू 

( ३ ) 
हे . आर 


( ४ ) 
हे.आर 


हे . आर 


१ ९ १ 


० १२ 


२०३ 


O 


००२ 


००४ 


८८ 


१३५ 


० १० 


१४५ 


१४१ 


००५ 


१४६ 


००५ 


० ९ ७ 


८ ९ 


०८० 


००१ 


०८१ 


९ ० 


०७७ 


००४ 


० ८१ 


९ १ 


१ १४ 


००५ 


११ ९ 


१११ 


००८ 


११ ९ 


१५७ 


००३ 


१६० 


९ २ 


० ३ ९ 


००० 


० ३ ९ 


० ८१ 


000 


०८१ 


०४३ 


० ०३ 


०४६ 


०६८ 


००६ 


०७४ 


९ ३ 


०४३ 


००३ 


० ४६ 


०६ ९ 


००६ 


० ७५ 


९ ४ 


१६० 


००२ 


१६२ 


९ ५ 


५८० 


o ० ०५ 


५८५ 


९ ६ 


१ १५ 


० ०४ 


११ ९ 


९ ७ 


३२७ 


०३५ 


३६२ 


२२३ 


००३ 


२२६ 


९ ८ 


२२२ 


००४ 


२२६ 


१३५ 


००० 


१३५ 


९९ 


०४० 


००० 


० ४० 


०६१ 


००१ 


०६२ 


० ०४ 


००० 


००४ 


१०० 


०६३ 


००० 


०६३ 


०६२ 


000 


०६२ 


१ ११ 


००० 


१११ 


१०१ 


० ५८ 


००२ 


०६० 


१०२ 


० ७५ 


००३ 


० ७८ 


एकूण 


९ ७३८ 


३२३ 


१०० ६१ 


टिप : -गट न . ८१ चे अधिकार अभिलेखावरून तपासणी केली असता संयुक्त मोजणी अहवालातील क्षेत्रफळाचा तपशिल व भूधारकाचे नाव यामध्ये 

तफावत दिसून येत असल्याने त्याबाबत दुरूस्ती होणे आवश्यक ठरते यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून कार्यवाहीसाठी अवधी लागणार 
आहे . त्यामुळे या प्रकरणातील भूसंपादनाची कार्यवाही खोळंबुन राहू नये यासाठी कलम -१ ९ खालील घोषणेमधुन गट नं . ८१ मधील एकूण 
०.७७ हे . आर क्षेत्र वगळण्यात आलेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


जिगाव प्रकल्प , ता . नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


मौजे भास्तन , ता . शेगांव , जिल्हा बुलडाणा येथील शेती जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येत 
असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता , जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग , शेगांव या यंत्रणेकडून 
आलेले प्रस्ताव १००.६१ हे . आर . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी , भूमीहिन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध 
होणार असुन त्यांच्या जीवनमानात ( Standard of living ) सुधारणा होणार आहे . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


गांव भास्तन , तालुका - शेगांव , 


जिल्हा बुलडाणा . 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


८७ 


मौजे भास्तन या गावाचे पुनर्वसन मौजे चिंचखेड , ता . शेगांव येथील गट नं . 
व ६५ मध्ये करण्याची कार्यवाही पुनर्वसन अधिकारी , बुलडाणा 

यांचेकडे 

सुरू 


आहे . 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


प्रकरण बुडीत क्षेत्राचे असल्यामुळे पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश दिलेला नाही . 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सिं.का. ) , बुलडाणा या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


बुलडाणा : 


एस . राममुर्ती ( भाप्रसे ) , 


दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२० . 


जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


अ . - एक -२ ( १५५३ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८४ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - उविअ - तथा - भुसं - कलि - ३-१७४०-२०२० . - 


ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


i 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट 
कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला 
आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूची मध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . तसेच प्रकरणात ७/१२ 
मध्ये मुळ मालक व ताबेधारक यांचा ताबा बदल असल्याचे दिसुन येते व उप अधिक्षक यांनी शेरे कोष्टकी सदरचा वाद न्यायप्रविष्ठ असल्याबाबत नमुद 
केलेले आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी बुलडाणा ( अधिसूचना काढण्यापुर्वी येथे अधिका - याचे नाव व 
पत्ता नमूद करावा ) यास पदनिर्देशीत करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


७ 


अ . क्र . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८-२०१६-२०१७ , गाव भरोसा , तालुका चिखली , जिल्हा बुलडाणा . 
भूमापन क्रमांक किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
वहिती योग्य पोटखराब 

एकूण 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
हे 

हे . 


( १ 
) 


हे . आर 


आर 


१ 


१४३ 


० २६ 


००० 


० २६ 


२ 


१५१ 


००१ 


००० 


० ०१ 


३ 


१४४ 


००६ 


००० 


००६ 


१४४ 


००८ 


००० 


००८ 


एकूण 


०४१ 


000 


०४१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


खडकपुर्णा प्रकल्प , देऊळगावराजा 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र . ४ च्या संतुलन जलाशय , पंपगृह , 
उर्ध्वगामी नलीकेच्या कामकाजाकरीता . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


या प्रकल्पामुळे सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ होऊन समाजाच्या आर्थिक , सामाजिक परिस्थितीमध्ये प्रगती 
झाली . 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


निरंक 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ असाधारण क . ३८ अधिसूचना क्र . संकिर्ण १-२०१५ - प्र.क्र . ३ - अ -२ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये या भूसंपादनाचे प्रयोजन 
सिंचनासाठी असल्याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम : - उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बुलडाणा . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


उपविभागीय अधिकारी कार्यालय बुलडाणा , ता . जि . बुलडाणा . 


: 


पुनर्वसनाची आवश्यकता नाही . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , ता . , जि . बुलडाणा यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८५ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - उविअ - तथा - भूसं - क . लि . - ३-१७३६-२०२० . – 


ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 


प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 


हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


i 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट 
कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला 
आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूची मध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 


अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे 
भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बुलडाणा यास पदनिर्देशीत करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


९ 


अ . क्र . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-२०१६-२०१७ , गाव मुरादपूर , तालुका चिखली , जिल्हा बुलडाणा . 
भूमापन क्रमांक किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
वाहिती योग्य पोटखराब 

एकूण 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


६२ 


०२४ 


००० 


०२४ 


२ 


६४ 


००२ 


००० 


3 


६४ 


००१ 


००० 


००१ 


४ 


७ ९ 


००३ 


००० 


O 


५ 


७३ 


००२ 


००० 


००२ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


० ३२ 


००० 


०३२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


खडकपुर्णा प्रकल्प , देऊळगावराजा 
खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र . ४ शाखा कालव्यावरील मुरादपुर लघुपाटाचे 
कामाकरीता भूसंपादन प्रस्ताव . 
या प्रकल्पामुळे सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ होऊन समाजाच्या आर्थिक , सामाजिक परिस्थितीमध्ये प्रगती 
झाली . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयी सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


- निरंक 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ , असाधारण क्र . ३८ अधिसूचना क्र . संकिर्ण १-२०१५ - प्र.क्र . ३ - अ -२ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये या भूसंपादनाचे प्रयोजन 
सिंचनासाठी असल्याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

चे 
प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम : - उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बुलडाणा . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


उपविभागीय अधिकारी कार्यालय बुलडाणा , ता . जि . बुलडाणा . 


: 


पुनर्वसनाची आवश्यकता नाही . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , ता . जि . बुलडाणा यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


सुमन चंद्रा , 


बुलडाणा : 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२० . 


जिल्हाधिकारी , 


बुलडाणा . 


अ . - एक -३ ( १५५३ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८६ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कावि - भूसंपादन - मं . अ . - ३ ९६-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , असाधारण क्र . 
१६० महसूल व वन विभाग , अधिसूचना दिनांक ११-०९ -२०१५ क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - भाग - २ - अ -२ , दिनांक १८-०२-२०१६ ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " 
असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार 
असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६-२०१२-२०१३ , गाव आडगांवराजा , तालुका सिंदखेडराजा , जिल्हा बुलडाणा . 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


८८ 


०३० 


८८ 


० ३० 


5 oc ww ० 


८८ 


०३५ 


८७ 


०६० 


८७ 


० ५० 


एकूण 


२०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


११ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


आडगांवराजा पाझर तलाव क्रमांक ८ . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


आर 


आडगांवराजा पाझर तलाव क्रमांक ८ तलावाच्या कामासाठी मौजे आडगांवराजा , ता . सिंदखेडराजा , 
जिल्हा बुलडाणा 

येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव २.०५ हे . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या 
संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( Standard of Living ) सुधारणा होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


: 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदर क्षेत्र प्रकल्पाच्या 
बुडित क्षेत्रसाठी संपादित होत असून त्यास शंतक - याची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही 
व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम : - या पाझर तलावामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , 

उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निमिर्ती होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक - यांची संमती 
आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील असून 
अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदर क्षेत्रामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , सिंदखेडराजा , ता . सिंदखेडराजा , जि . बुलडाणा यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


दिनांक २ ९ एप्रिल २०२१ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 


अन्वये . 


क्रमांक कावि - भूसंपादन ( लसिका ) -क.लि - १८३-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला 
आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी “ समुचित शासन ” असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत 

आणि ज्याअर्थी , भूमीसंपादन कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमीसंपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्याअनुसूची - चार मध्ये नमूद केलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्ययाच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ( ल . सि . का . ) बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यास पदनिर्देशीत 
करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७-२००८-२००९ , मौजे गोळेगांव खुर्द ( घरे ) , तालुका जळगांव जामोद , जिल्हा बुलडाणा . 


अ.क्र . 


घर क्रमांक 


खुले क्षेत्र 


बांधकाम क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


नमुना -८ प्रमाणे 


( १ ) 


( २ ) 


( 3 ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


१२८ 


१६.५३ 


३०.४७ 


४७.०० 


२ 


१२ ९ 


१८.२३ 


२८.७७ 


४७.०० 


3 


१३० 


२२.८ ९ 


३८.४२ 


६१.३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१३१ 


७.४५ 


४२.७१ 


५०.१६ 


५ 


१३२ 


१६.७१ 


0.00 


१६.७१ 


GM & or 


१३३ 


८.५३ 


५६.५० 


६५.०३ 


१३४ 


0.00 


१६.७२ 


१६.७२ 


८ 


१३५ 


0.00 


५०.१६ 


५०.१६ 


९ 


१३६ 


0.00 


५५.७४ 


५५.७४ 


१० 


१३७ 


२०.७ ९ 


३८.६६ 


५ ९ .४५ 


११ 


१३८ 


६.१ ९ 


३७.२८ 


४३.४७ 


१२ 


१३ ९ 


२८.१३ 


४३.४० 


७१.५३ 


१३ 


१४० 


२ ९ .२६ 


४२.३४ 


७१.६० 


१४ 


१४१ 


१६.७६ 


२२.२७ 


३ ९ .०३ 


१५ 


१४२ 


१४.११ 


३ ९ .८ ९ 


५४.०० 


१६ 


१४३ 


२ ९ .०१ 


४२.१८ 


७१.१ ९ 


१७ 


१४४ 


२४ ९ .३५ 


८५.३५ 


३३४.७० 


१८ 


१४५ 


८०.४३ 


१३ ९ .५५ 


२१ ९.९ ८ 


१ ९ 


१४६ 


१५६.१८ 


६४.५४ 


२२०.७२ 


२० 


१४७ 


९ .०३ 


१८.८५ 


२७.८८ 


२१ 


१४८ 


२७.८८ 


000 


२७.८८ 


२२ 


१४ ९ 


३२.८५ 


१२०.५० 


१५३.३५ 


२३ 


१५० 


९ ५.०७ 


३५.०४ 


१३०.११ 


२४ 


१५१ 


१५२.७८ 


१०७.४४ 


२६०.२२ 


२५ 


१५२ 


५७.६३ 


१७४.७१ 


२३२.३४ 


२६ 


१५३ 


७५.३ ९ 


११८.८५ 


१ ९ ४.२४ 


२७ 


१५४ 


१४८.५० 


७४.५५ 


२२३.०५ 


२८ 


१५५ 


२७.४२ 


४२.२८ 


६ ९ .७० 


२ ९ 


१५६ 


३०३.०७ 


९१.९ १ 


३ ९४.९ ८ 


30 


१५७ 


१.८५ 


११६.६४ 


११८.४ ९ 


३१ 


१५८ 


१२८.२६ 


३३६.४२ 


४६४.६८ 


३२ 


१५ ९ 


१५.६ ९ 


६३.२ ९ 


७८.९ ८ 


३३ 


१६० 


२ ९ .३५ 


२६.४१ 


५५.७६ 


३४ 


१६१ 


६४.५३ 


८१.८५ 


१४६.३८ 


३५ 


१६२ 


५.६ ९ 


२४.५१ 


३०.२० 


३६ 


१६३ 


१०५.८२ 


१०३.२ ९ 


२० ९ .११ 


३७ 


१६३ अ 


१३.२४ 


४२.५२ 


५५.७६ 


३८ 


१६४ 


३२.७८ 


१७५.४० 


२०८.१८ 


३ ९ 


१६५ 


५.७२ 


४ ९ .४८ 


५५.२० 


४० 


१६६ 


३२.७० 


१७.४ ९ 


५०.१ ९ 


४१ 


१६७ 


८.२ ९ 


४४.४१ 


५२.७० 


४२ 


१६८ 


१४.२८ 


१६.९ ५ 


३१.२३ 


४३ 


१६ ९ 


२८४.४० 


१७.६४ 


३०२.०४ 


४४ 


१७० 


३२.७२ 


६३.३८ 


९ ६.१० 


४५ 


१७१ 


0.00 


६६.४५ 


६६.४५ 


४६ 


१७१ अ 


११.५ ९ 


१ ९ .०८ 


३०.६७ 


४७ 


१७२ 


५५.९ १ 


३६.१० 


९ २.०१ 


अ . - एक -४ ( १५५३ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


४८ 


१७२ अ 


१५.९ ८ 


२५.८४ 


४१.८२ 


४ ९ 


१७३ 


७५.४ ९ 


५१.६५ 


१२७.१४ 


५० 


१७४ 


१३.१८ 


८४.९ ६ 


९ ८.१४ 


५१ 


१७५ 


१७ ९ .८० 


१७५.६८ 


३५५.४८ 


५२ 


१७६ 


५४.९ २ 


३७.० ९ 


९ २.०१ 


५३ 


१७७ 


८१.८४ 


८५.४५ 


१६७.२ ९ 


५४ 


१७८ 


१४८५१ 


६०.६० 


२० ९ .११ 


५५ 


१७ ९ 


0.00 


२६.७७ 


२६.७७ 


५६ 


१८० 


२६.७७ 


0.00 


२६.७७ 


५७ 


१८१ 


१४.८८ 


१६ ९ .१३ 


१८४.०१ 


५८ 


१८२ 


३६.७४ 


४१.३३ 


७८.०७ 


५ ९ 


१८३ 


२३५५ 


४१.८८ 


६५.४३ 


६० 


१८४ 


१४.०७ 


४३.१८ 


५७.२५ 


६१ 


१८५ 


३५.४७ 


४६.३१ 


८१.७८ 


६२ 


१८६ 


0.00 


४२.२ ९ 


४२.२ ९ 


६३ 


१८७ 


0.00 


४२.२ ९ 


४२.२ ९ 


६४ 


१८८ 


१००.८० 


८७.४० 


१८८.२० 


६५ 


१८ ९ 


२६.७२ 


५५.०६ 


८१.७८ 


६६ 


१ ९ ० 


0.00 


२२.३० 


२२.३० 


६७ 


१ ९ १ 


२५.६४ 


६५.४४ 


९ १.०८ 


६८ 


१ ९ २ 


५००.५० 


१४०.७६ 


६४१.२६ 


६ ९ 


१ ९ ३ 


२४४.०६ 


१७४.१६ 


४१८.२२ 


७० 


१ ९ ४ 


0.00 


६३.२० 


६३.२० 


७१ 


१ ९ ५ 


३.४७ 


१०८.०५ 


१११.५२ 


७२ 


१ ९ ६ 


५०.३६ 


८६.८१ 


१३७.१७ 


७३ 


१ ९ ७ 


२ ९५.९ ३ 


३६.३२ 


३३२.२५ 


७४ 


१ ९ ८ 


९ २.५७ 


९ ३.३० 


१८५.८७ 


७५ 


१ ९९ 


२२३.०५ 


0.00 


२२३.०५ 


७६ 


२०० 


१४ ९ .२४ 


७३.८१ 


२२३.०५ 


७७ 


२०१ 


७.२५ 


४६.२८ 


५३.५३ 


७८ 


२०२ 


६ ९ ८.३० 


४५.१ ९ 


७४३.४ ९ 


७ ९ 


२०३ 


0.00 


७३.७ ९ 


७३.७ ९ 


८० 


२०५ 


३.९ ५ 


७०.४० 


७४.३५ 


८१ 


२१० 


५१०.०८ 


२३३.४१ 


७४३.४ ९ 


८२ 


२११ 


९ ७.४८ 


१३४.८६ 


२३२.३४ 


८३ 


२१२ 


२६३.९ ६ 


२५०.४५ 


५१४.४१ 


८४ 


२१४ 


३२.६६ 


१५५.५४ 


१८८.२० 


८५ 


२१५ 


७५.४२ 


३६.१० 


१११.५२ 


८६ 


१५३ अ 


३०.०७ 


१० ९ .५३ 


१३ ९ .६० 


८७ 


१६४ अ 


२५.७ ९ 


३२.३० 


५८.० ९ 


८८ 


१७० अ 


२०.२१ 


२४.७७ 


४४.९ ८ 


८ ९ 


१७७ अ 


८.४६ 


३६.१४ 


४४.६० 


९ ० 


१८४ अ 


४८.७३ 


६३.२७ 


११२.०० 


९ १ 


१८५ अ 


३६.१० 


२१.९ ० 


५८.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २४-३० , २०२१ / आषाढ ३ - ९ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


( 
१ 
) 


( २ ) 


अनुसूची - एक - चालू . 

( ३ ) 
चौ . मी . 


( ५ ) 


( ४ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


९ २ 


१८ ९ अ 


२५.२६ 


३०.७४ 


५६.०० 


९ ३ 


१ ९ २ अ 


१३.७३ 


४२.२७ 


५६.०० 


एकूण 


६८२३.९ ८ 


६३४८.३ ९ 


१३१७२.३७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


जिगांव प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


- 


समाजाला मिळणारे लाभ 


- 


जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतकरी 
भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( Standard of living ) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत असल्यामुळे अथवा संपूर्ण गावातील व्यक्ती विस्थापीत होत असल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


जिगांव प्रकल्पाला पर्यावरण मान्यता ( Environment Clearence ) मिळालेली असल्यामुळे या प्रकल्पाला सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची -- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
सदर प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा 
प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत असल्यामुळे अथवा संपूर्ण गावातील व्यक्ती विस्थापीत होत असल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे . 

सबब प्रशासक नियुक्ती तपशील खालीलप्रमाणे : 
( अ ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , बुलडाणा 
( ब ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

महसूल व वन विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक आरपीए - २०१५ 
आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

प्र.क्र . १२ ९ ( २ ) -र -१ , दि . १० जून २०१५ . 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( ल.सि.का. ) , बुलडाणा यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


: 


बुलडाणा : 
दिनांक ७ जून २०२१ . 


एस . रामामुर्ती ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


